वन विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली औघोगिक 
प्रतिष्ठान आणि अशासकिय संस्था यांच्यामार्फत 
अवनत वनक्षेत्रार वनीकरणाचे निकष सुधारीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २४.०६.२०२२ 
वाचा : 
१. शासन परिपत्रक क्रमांक एफएळडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक २६.०६.२०१५. 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-१७/नोसेल/१७ (४)/प्र.क्र.१५७/३११/२२-२३ नागपूर, दिनांक : ०६.०५.२०२२. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय वन निती १९८८ मध्ये निनिर्दिष्ट केल्यानूसार ३३ % वनाच्छादनाचे उद्दीष्ठ 
गाठण्याकरीता वन विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली औद्योगिक प्रतिष्ठान आणि अज्ञासकिय 
संस्थांच्या सहभागाने अवनत वनक्षेत्राचे पुर्नननीकरण करण्याबाबत त्रिपक्षीय करारनामा करण्याच्या 
अनुषंगाने शासनाच्या दिनांक २६.०६.२०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये निकष जारी करण्यात आले 
आहेत. 


राज्यातील अवनत HAAR पुर्नवनीकरणाची व्यापकता अधिकाधिक वाढविण्यासाठी 
अशासकिय संस्थेप्रमाणे पर्यावरण संवर्धनाश्ी निगडीत इको टास्क फोर्स बटालियन या अनुशासित 
संस्थेचा दिनांक २६.०६.२०१५ रोजीच्या परिपत्रकातील त्रिपक्षीय करारनामा निकषामध्ये समावेश 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक: 

दिनांक २६.०६.२०१५ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये निश्चित केलेल्या त्रिपक्षीय 
करारनाम्याच्या निकषामध्ये अशासकिय संस्थेप्रमाणे इको टास्क फोर्स बटालियन या अनुशासित 
संस्थेचा समावेश करण्यात येत आहे. यापुढे औद्योगिक प्रतिष्ठानांच्या सहभागाने इको टास्क फोर्स 
बटालियन या अनुझासित संस्थेमार्फत त्रिपक्षीय कराराचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात यावे. तसेच, त्रिपक्षीय करारनामा संदर्भातील शासन परिपत्रक दिनांक २६.०६.२०१५ 
मधील सर्व अटी व शर्ती लागू राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१० 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२४१३५२५१६०१९ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH TUKARAM 1॥1)1,0 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 

G A N E S H T U KA RA M FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0078f58512d3ac0131 Sbbbfa4b473ed7729dd2d31644106e296 
Gab9ee6e92d74, 


pseudonym=95 11E397949CD516110AD2C5719C064356E8E6EF, 
JA D H AO serialNumber=6FEEDE606678D569A76B8423 1 9BD1C2969AA85BBA5C 

DCCEE147249F 17965E8BB, cn=GANESH TUKARAM JADHAO 

Date: 2022.06.24 13:56:34 +05'30" 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

२. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. सर्व मुख्य वनसंरक्षक/उप वनसंरक्षक. 

६. निवडनस्ती (फ-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


